विशेष बदली- सन २०२२ 
निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- इएसटी-१२२२/प्र.क्र.१६५/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक :- १० ऑगस्ट, २०२२. 


शासन आदेठा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (५) मधील तरतुदीनुसार राज्य 
उत्पादन शुल्क विभागातील निरीक्षक (गट-ब) या संवर्गातील स्तंभ (2) मधील अधिकाऱ्याची, सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने विशोष बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील स्तंभ (४) 
मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | निरीक्षकाचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
वि. ? 2 8 
i. श्री. अशोक धोडु । वैद्यनाथ स.सा.का.लि., पांगरी, | सी विभाग, ठाणे 
देसले ता.परळी, जि. बीड 


२. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. सदर आदेशातील अधिकाऱयास कोणताही बदली भत्ता 
व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय असणार नाही. 


3. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१०१८०७५८८७२९ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Sandeep Gorakhnath Dhakane 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sandeep Gorakhnath Departmen pslcde-0032 Sahara 


4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234 


Dhakane 1.0 भोती 
(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

) महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
) अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क ठाणे/बीड. 
) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


(> 
wes 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
श्री.अ.धों.देसले, निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
निवडनस्ती (राउझु-१). 


£99) 


S 


८ 


